आयुक्‍त, मानवविकास आयुक्तालय हे पद तात्पुरत्या 
स्वरुपात नियोजन विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या 
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाकडे वर्ग करुन त्या 
पदाचे पदनाम आयुक्त, अर्थ व सांख्यिकी 
संचालनालय असे करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्र. भाप्रसे-१०२३/प्र.क्र.४५/का.१४२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- ३०/५/२०२४. 
संदर्भ :- (१) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.ममावि-२००६/प्र.क्र.२०/का.१४१३, दिनांक २९/६/२००६. 
(२) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.ममावि-२०१०/प्र.क्र.८१/का.१४१८, दिनांक १९/७/२०११. 
शासन निर्णय :- 


नियोजन विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या मानव विकास आयुकक्‍तालयाकरीता संदर्भ क्रमांक १ 
येथील नियोजन विभाग, शासन निर्णय, दिनांक २९/६/२००६ अन्वये पदनिर्मिती करण्यात आली आहे. 
त्यानुसार मानव विकास आयुक्‍तालयासाठी "कार्याध्यक्ष" हे पद हे राज्य शासनाच्या सचिव श्रेणीतील किंवा 
तत्सम श्रेणीतील पद निर्माण करण्यात आले आहे. त्यानंतर संदर्भ क्रमांक २ येथील नियोजन विभाग, 
शासन निर्णय दिनांक १९/७/२०११ द्वारे सदर पदाचे पदनाम "आयुक्‍त, मानव विकास" असे बदलण्यात 
आळे आहे. आता, मानव विकास आयुक्तालयातील आयुक्‍त, मानव विकास हे भारतीय प्रशासकीय 
सेवेतील पद तात्पुरत्या स्वरुपात नियोजन विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या अर्थ व॒ सांख्यिकी 
संचालनालयाकडे वर्ग करुन त्या पदाचे पदनाम आयुक्त, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय असे करण्यात 
येत आहे. 


2. महाराष्ट्र शासनाच्या = =www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर शासन निर्णय 
उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक २०२४०५३०१२२०४८९०१६ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


CHARUSHILA 
DEVENDRA CHAUDHARI 


(चारुशीला चौधरी) 


सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


(१) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

(२) मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

(३) मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

(४) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
(4) मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः भाप्रसे-१०२ ३/प्र.क्र.४५/का.१४२७ 


मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

सर्व सन्माननीय सदस्य, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


& 
9 
८ 
र 
१०) मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) विभाग यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
११) सर्व मा. मंत्री महोदय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
१३) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
१४) अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

) 

) 

) 

) 


nm na ~~ ja 


( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

(94) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व प्रशासकीय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
(१६) प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानपरिषद), विधानभवन, मुंबई. 
(१७) सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई. 

(१८) सचिव, राज्य माहिती आयोग, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई. 

(१९ )प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानसभा), विधानभवन, मुंबई. 
(२०) प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ न्याय शाख), मुंबई / छ. संभाजीनगर / नागपूर. 
(२१) प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपिल शाखा), मुंबई / छ. संभाजीनगर / नागपूर. 
(२२) प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई / छ. संभाजीनगर / नागपूर. 
(23) प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त, मुंबई. 

(२४) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 

(२५) महासंचालक, माहिती जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

(२६) सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

(२७) विभागीय आयुक्‍त (सर्व) 

(२८) जिल्हाधिकारी (सर्व) 

(२९) महानगरपालिका आयुक्त (सर्व) 

(30) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी 

(३१) मुख्याधिकारी, नगरपालिका/नगरपरिषदा (सर्व) 

(३२) वित्त विभाग (व्यय-८ / अर्थसंकल्प-१६), मंत्रालय, मुंबई. 

(३३) सहसचिव (भाप्रसे-१), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

(38) उपसचिव (का.१४१८), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

(३५) सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव (सर्व), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
(३६) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


